जिल्हा रुग्णालय, औंध, पुणे येथील विविध 
कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.७४/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : २३ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/टे-६/ जिरुपुणेविविधबांधकाम/१९९५-९६/२४, दि.०२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा रुग्णालय, औंध, पुणे येथील विविध बांधकामाचे व दुरुस्ती करण्याचे अंदाजपत्रक 
उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक 02.02.2028 रोजीच्या पत्रान्वये सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रक 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी तयार केळेले असून, उप अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, पुणे, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे, मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे तसेच उपभोक्ता विभागाच्या वतीने जिल्हा शल्य 
चिकित्सक, पुणे यांनी प्रमाणित केले आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय, औंध, पुणे येथील विविध बांधकामाचे व दुरुस्ती करण्याचे 
रु.३,०३,४३,२३१/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी तीन लाख त्रेचाळीस हजार दोनशे एकतीस wa 
इतक्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटी व शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.७४/ आरोग्य-३अ 


र) 


३) 


4) 


2. 


सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 


सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये वस्तु व सेवा 
खरेदीसाठी Tet ई - मार्केटप्लेस ( GEM ) याची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर रुग्णालय इमारत व अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाकरीता येणारा खर्च 


खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
“२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 
११० - रुग्णालये व दवाखाने, 
(०१)(अ) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती, 
(००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४) 
५३ - मोठी बांधकामे” 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.9४/ आरोग्य- 331 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) अनुसार तसेच 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ मधील 
भाग-१ उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र. १३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२२१७३७४४८४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVDAS oe 
MAHADEO ae 
DHULE orn a 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 

२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

११.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


